“सेवाग्राम विकास आराखडा”; 


जिल्हा, वर्धा. 

निधी वितरणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक-सेविआ २०२०/प्र.क्र. ४८/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. सेविआ २०१८/प्र.क्र.६८/का.१४४४, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना : 
सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी “सेवाग्राम 


विकास आराखड्यातील” रु.१६२.५१२७ कोटी किंमतीच्या कामांना संदर्भाधीन दिनांक १० 


ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. 


या आराखड्याकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 


रू.३३.३२ कोटी निधीमधीलळ आवऱयक निधी जिल्हाधिकारी, वर्धा यांना वितरित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सेवाग्राम विकास 


आराखड्यांतर्गत खालील बाबींसाठी जिल्हाधिकारी, वर्धा यांना रु. ५४.७० arg (रुपये चौपन्न 


लाख सत्तर हजार फक्त) निधी उद्दिष्टनिहाय खालील प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | उद्दिष्ट सन २०२०-२१या यापूर्वी वितरित केलेला | या शासन 
क्र. वित्तीय वर्षासाठी निधी निर्णयान्वये वितरित 
अर्थसंकल्पित निधी करावयाचा निधी 
धि १३ कार्यालयीन खर्च | रु. २,००,०००/- | रु. २०,०००/- रु. ४०,०००/- 
२ | २८-व्यावसायिक रु. १,०२,००,०००/- | रु. १०,२०,०००/- रु. ५४,३०,०००/- 
सेवा 
3 | ५३-मोठी बांधकामे | रु. ३२,२८,००,०००/- | रु. 32,2¢,00,000/- [----- | 
एकुण रु. ३३,३२,००,०००/- | रु. ३२,३८,४०,०००/- | रु. ५४,७०,०००/- 


२. सदरहू खर्च मागणी क्रमांक “ओ-१०, ४५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली 


खर्च, १०२-सामुहिक विकास, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१)- 


बहुउद्देशिय कार्यक्रम, (०१)(४२)-सेवाग्राम विकास योजना, जिल्हा वर्धा (४५१५०८६१)” या 


शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ 2020/H.H. ४८/का.१४४४ 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. वर नमुद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च 


व महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाचा दरमहा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरीत 


करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 


१६ एप्रिळ, २०२०, दि. ४ मे, २०२० तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४२ / २०२०/ 


व्यय-८ दि. ८ जुले, २०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११०५१३३०५४३५१६ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIDYA RAMAPPA: 
HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या) 


BAL, 
37544लर्पिबिर 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त नागपूर विभाग, नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, वर्धा 


प्रत: 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


Av AD 


8 


Cc 
eS 


सर्व सन्माननीय संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१०) वित्त विभाग (व्यय-८), (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई 

११) जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा, 

१३) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई 

१४) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ S&S O&M 


vo 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


